जिल्हा शल्य चिकित्सक (पदव्युत्तर 
पदवीधारक) संवर्गातील पदावर तात्पुरत्या 
स्वरूपात पदोन्नती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
BINA आदेठा क्रमांकः पदोन्न-११२१/प्र.क्र.१०७/सेवा-२ 


गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार संकुल इमारत १० वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक : ०१ ऑगस्ट, २०२२ 


शासन आदेशा:- 
महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील “वैद्यकीय अधिकारी” (वेतनस्तर एस-२० : 
५६१००-१७७५००) या संवर्गात कार्यरत खालील तक्त्यातील सन २०२१-२२ च्या निवडसूचीतील 
अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील “जिल्हा शल्यचिकित्सक (पदव्युत्तर 
पदवीधारक)” (वेतनस्तर एस-२३ : ६७७००-२०८७००) संवर्गातील पदोन्नती कोट्यातील रिक्‍त पदावर या 
आदेशाद्वारे विहित केलेल्या अटी व शा्तींच्या अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. 
प्रस्तुत पदोन्नतीनंतर संबंधित अधिकाऱ्यांची पदस्थापना खालील तक्त्यातील “स्तंभ-४” मध्ये त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे. 


अ. । वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची । मूळ प्रवर्ग पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 

क्र. पदस्थापना 

(१ (२) (३ ) 

शि डॉ. प्रभास एम. पाटील, खुला । वैद्यकीय अधिक्षक, उप जिल्हा रुग्णालय, 
जिल्हा रुग्णालय, अहमदनगर चोपडा, जळगाव 

२ | डॉ. प्रकाश मधुकर शिवणीकर, वैद्यकीय खुला | वैद्यकीय अधिक्षक, उप जिल्हा रुग्णालय, 
अधिकारी स्त्री रुग्णालय नेकनूर जि. बीड गंगाखेड, परभणी 

३ | डॉ. (श्रीमती) स्वाती गोपाळराव पवार खुला | वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रा.रु. लोणी, अहमदनगर 
वैद्यकीय अधिकारी ग्रामीण रुग्णालय 
रहाता, अहमदनगर 

४ | डॉ. (श्रीमती) अनिता बब्रुवान अलगुले खुला | वैद्यकीय अधिक्षक, स्त्री रुग्णालय, नेकनुर, 
वैद्यकीय अधिकारी स्त्री रुग्णालय लातूर बीड 

५ | डॉ. रत्नाकर डी. तांदळे, भ.ज.ड । वैद्यकीय अधिक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, 
ग्रा. रु. रेनापूर लातूर गोकुंदा, नांदेड 

६ | डॉ. (श्रीमती) वृषाली संतोष राऊत, भ.ज.क | वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रा.रु. पाबळ, पुणे 


ग्रामीण रुग्णालय चोडोली जि पुणे 


शासन Beal क्रमांकः पदोन्न-११२१/प्र.क्र.१०७/सेवा-२ 


अ. द्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची | मूळ प्रवर्ग पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
क्र. पदस्थापना 
(१ Q) Q (8) 
७ | डॉ. विजयश्रीपाद ढवळे, खुला |। वैद्यकीय अधिक्षक, उप जिल्हा रुग्णालय, 
वैद्यकीय अधिकारी ग्रामीण रुग्णालय परळी वैजनाथ, बीड 
धानोरा जि. बीड 
८ | डॉ. विरेंद्र भास्करराव अस्वार, भ.ज.ड | वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रा.रु. सवना, यवतमाळ 
वैद्यकीय अधिकारी, ग्रामीण रुग्णालय 
दिग्रस जि. यवतमाळ 
९ । डॉ. गजानन महादेव धुर्वे, अ.ज. | वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रा.रु. पारशिवनी, नागपूर 
वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ, ग्रामिण 
रुग्णालय, पारशिवणी जि. नागपूर 
a डॉ. (श्रीमती) अर्चना बळवंत आखाडे भ.ज.क | वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रा.रु. रोहा, रायगड 
मध्यवर्ती रुग्णालय उल्हासनगर 
ha १ | डॉ. बेबीसरोज जगन्नाथ घोलप, खुला | वैद्यकीय अधिकारी, रु.प्र. केंद्र, जालना 
सामान्य रुगणालय जालना 
१२ | डॉ. उमेश सोमेश्वर मडावी, अ.ज. । वैद्यकीय अधिकारी, (भिषक) जिल्हा 
वैद्यकीय अधिकारी सामान्य रुग्णालय रुग्णालय, वाशिम 
वाशिम 
१३ | डॉ. सुझ्यांत प्रल्हाद सुपे, इ.मा.व. । वैद्यकीय अधिकारी (शस्त्रक्रिया), जिल्हा 
वैद्यकीय अधिकारी सामान्य रुग्णालय रुग्णालय, जळगाव 
जळगाव 
१४ | डॉ. भरतकुमार शंकर महाले, अ.ज. | वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रा.रु. मोखाडा, पालघर 
वैद्यकीय अधिकारी उपजिल्हा रुग्णालय 
जव्हार ठाणे 
१५ | डॉ. सुनिल रामराव जाधव, खुला | वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रा.रु. धारुर, बीड 
वैद्यकीय अधिकारी उपजिल्हा रुग्णालय 
परळी बीड 
१६ | डा. राहुल ज्ञानेश्वर बुटे, इमाव | वैद्यकीय अधिक्षक, उ.जि.रु, मंचर, पुणे 
वैद्यकीय अधिकारी सामान्य रुग्णालय 
ठाणे 
१७ | डॉ. बालाजी कोडिंबाराव माने, खुला | वैद्यकीय अधिक्षक, उप जिल्हा रुग्णालय, 


वैद्यकीय अधिकारी, जि.रु. नांदेड 


सिल्लोड, औरंगाबाद 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन Beal क्रमांकः पदोन्न-११२१/प्र.क्र.१०७/सेवा-२ 


अ. द्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची । मूळ प्रवर्ग पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 

क्र. पदस्थापना 

(१ Q) (डौ 8) 

१८ | डॉ. विश्वेश देविदासराव कुलकर्णी, खुला । वैद्यकीय अधिक्षक, उप जिल्हा रुग्णालय, 
वैद्यकीय अधिकारी ग्रामीण रुग्णालय परांडा, उस्मानाबाद 
कासारशिरशी लातूर 

१९ | डॉ. अशोक बाबासाहेब बन, भज ब । वैद्यकीय अधिकारी (भिषक), सामान्य 
वैद्यकीय अधिकारी जिल्हा रुग्णालय, रुग्णालय, परभणी 
परभणी 

२० | डॉ. राहुल पुंडलिकराव भोयर, इमाव । वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रा.रु. पुलगाव, वर्धा 
वैद्यकीय अधिकारी उपजिल्हा रुग्णालय, 
हिंगणघाट वर्धा. 

२१ | डॉ. उल्हास हर्षवर्धन मेश्राम, अ.जा. | वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रा.रु. सालेकसा, गोंदिया 
वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ, सामान्य 
रुग्णालय,वर्धा 

२२ | डॉ. दयाराम बाबुलाल जावरकर, अ.ज. | वैद्यकीय अधिक्षक, उप जिल्हा रुग्णालय, 
वैद्यकीय अधिकारी उपजिल्हा रुग्णालय, मलकापूर, बुलढाणा 
धारणी अमरावती 

२३ | डॉ. (श्रीमती) सविता बाबासो काळेल, इमाव । वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रा.रु. चौक, रायगड 
वैद्यकीय अधिकारी प्रादेशिक रुग्णालय, 
ठाणे 

२४ | डॉ. धिरज मोरेश्वर लांबट, खुला । वैद्यकीय अधिक्षक, उप जिल्हा रुग्णालय, 
वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ, उपजिल्हा तुमसर, भंडारा 
रुग्णालय, तुमसर जि.भंडारा 

२५ | डॉ. विनोद साहेबराव पवार, अ.ज. | वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रा.रु. अकोट, अकोला 
वैद्यकीय अधिकारी वि.सं.से. अमरावती 

२६ | डॉ. उषा बापुराव चोले, इमाव | वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रा.रु. मुरुड, रायगड 
वैद्यकीय अधिकारी, इ.गा.सा.रु., 
इचलकरंजी जि.कोल्हापूर 

२७ | डॉ. राजु लिंबाजी कळे, वे भ.ज.क | वैद्यकीय अधिक्षक, उप जिल्हा रुग्णालय, 
द्यकीय अधिकारी, सामान्य रुग्णालय ठाणे कर्जत, रायगड 

२८ | डॉ. प्रिती उत्तमराव मोरे, अ.जा. | वैद्यकीय अधिकारी (भिषक) जि.रु.अमरावती 


वैद्यकीय अधिकारी जिल्हा रुग्णालय, 
अमरावती 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन Beal क्रमांकः पदोन्न-११२१/प्र.क्र.१०७/सेवा-२ 


अ. द्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची | मूळ प्रवर्ग पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 

क्र. पदस्थापना 

(१ Q) Q (8) 

२९ | डॉ. दत्तात्रय नारायण ठाकरे, खुला | वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रा.रु. लाखांदूर, भंडारा 
वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ, सामान्य 
रुग्णालय, भंडारा 

३० | डॉ. किसन गण्या पावरा, अ.ज. | वैद्यकीय अधिक्षक, स्त्री रुग्णालय, नंदूरबार 
ग्रामीण रुग्णालय, खांडबारा जि नंदुरबार 

३१ | डॉ. बालाजी ग्यानोबा फाळके, खुला । वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रा.रु. कोळी, 
सिध्दार्थ श्‍१ववविच्छेदन केद्र गोरेगाव जि.रायगड 

३२ | डॉ. प्रमोद रामु कोडापे, अ.ज. | वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रा.रु. मिडी, वर्धा 
वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ, उपजिल्हा 
रुग्णालय, हिंगणघाट जि.वर्धा 

३३ | डॉ. गजानन केशवराव सानप, भ.ज.ड | वैद्यकीय अधिकारी (भिषक), पं.भिमसेन जोशी 
वैद्यकीय अधिकारी पंडीत भिमसेन जोशी सा.रु. मिरा भाईंदर 
मिरा भाईंदर रुग्णालय ठाणे 

३४ | डॉ. लक्ष्मण पुंडलिकराव दुर्गावाड, अ.जा. | वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रा.रु. परतुर, जालना 
वैद्यकीय अधिकारी जिल्हा रुग्णालय 
सिंधुदूर्ग 

३५ | डॉ. दत्तात्रय रामदास केंद्रे, वैद्यकीय भ.ज.ड | वैद्यकीय अधिकारी era जिल्हा रुग्णालय, 
अधिकारी उपजिल्हा रुग्णालय परळी बीड परभणी 

३६ | डॉ. चंद्रकांत जिजासाहेब खोत, खुला | वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रा.रु. नेसरी, कोल्हापूर 
वैद्यकीय अधिकारी जिल्हा रुग्णालय 

३७ | डॉ. सचिन ज्ञानदेव वाघमारे, अजा । वैद्यकीय अधिक्षक, उप जिल्हा रुग्णालय, 
सा रु मालवणी कासा, पालघर 

३८ | डॉ. सुदाम झुंबर गवारे, खुला । वैद्यकीय अधिक्षक, उप जिल्हा रुग्णालय, 
वैद्यकीय अधिकारी जिल्हा रुग्णालय दर्यापूर, अमरावती 
औरंगाबाद 

३९ | डॉ. बाळासाहेब मारूती काळेल, इमाव | वैद्यकीय अधिक्षक, उप जिल्हा रुग्णालय, 
वैद्यकीय अधिकारी उपजिल्हा रुग्णालय उरण, रायगड 
पनवेल 

४० | डॉ. (श्रीमती) मनिषा गोपीनाथराव केंद्रे, भ.ज.ड | वैद्यकीय अधिक्षक, उप जिल्हा रुग्णालय, 
जिल्हा रुग्णालय परभणी सावंतवाडी, सिंधुदूर्ग 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन Beal क्रमांकः पदोन्न-११२१/प्र.क्र.१०७/सेवा-२ 


अ. द्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची । मूळ प्रवर्ग पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 

क्र. पदस्थापना 

(१ (२) एड (8) 

४१ | डॉ. यादव गुलाबराव मोरे, अ.जा. | वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रा.रु. हिंगणा, नागपूर 
वैद्यकीय अधिकारी कुपर हशावविच्छेदन केंद्र 
मुंबई 

४२ | डॉ. राहुल नारायण जाधव, विजाअ । वैद्यकीय अधिकारी (शस्त्र) जिल्हा रुग्णालय, 
वैद्यकीय अधिकारी जिल्हा रुग्णालय सातारा 
सिधदूर्ग 

४३ | डॉ. आशिक हुसेन अब्बासहुसेन शोख, खुला | वैद्यकीय अधिक्षक, उप जिल्हा रुग्णालय, 
वैद्यकीय अधिकारी सामान्य रुग्णालय कळवण, नाशिक 
वाशिम 

४४ | डॉ. महेश भाऊराव भंडगे, अ.जा. | वैद्यकीय अधिक्षक, उप जिल्हा रुग्णालय, 
वैद्यकीय अधिकारी सामान्य रुग्णालय धुळे दोंडाईचा धुळे 

४५ | डॉ. ज्ञानेश देविदासराव विटेकर, खुला |। वैद्यकीय अधिकारी (शस्त्र) जिल्हा रुग्णालय, 
वैद्यकीय अधिकारी सामान्य रुग्णालय रत्नागरी 
रत्नागिरी 

४६ | डॉ. राहुल वसंत जाधव, अ.जा. | वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रा.रु. खर्डी, ठाणे 
पोलीस रुग्णालय गोरेगाव मुंबई 

vo | डॉ. दिपकश्रीराम चोरमले, भ.ज.क | वैद्यकीय अधिक्षक, उप जिल्हा रुग्णालय, 
प्राथमिक आरोग्य केद्र गव्हाण रायगड इंदापूर, पुणे 

४८ | डा. पांडुरंग गणेशराव पावडे, खुला | वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रा.रु. तिवसा, अमरावती 
वैद्यकीय अधिकारी उपजिल्हा रुग्णालय 
हदगाव नांदेड 

४९ | डॉ. नागनाथ सुर्यकांत धर्माधिकारी, इमाव । वैद्यकीय अधिक्षक, उप जिल्हा रुग्णालय, 
उपजिल्हा रुग्णालय कराड कणकवली, सिंधुदुर्ग 

५० | डॉ. अविनाश केशवराव बोकडे, विमाप्र । वैद्यकीय अधिकारी (भिषक) डागा स्मृती 
वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ, सामान्य रुग्णालय, नागपूर 
रुग्णालय, गडचिरोली 

५१ | डॉ. अमित महादेव ठमके, विजाअ | वैद्यकीय अधिक्षक, उप जिल्हा रुग्णालय, 
वैद्यकीय अधिकारी उपजिल्हा रुग्णालय कुरखेडा, गडचिरोली 
पाढरकवडा यवतमाळ 

५२ | डॉ. राजीव शेषराव ताभांळे, खुला | वैद्यकीय अधिक्षक, उप जिल्हा रुग्णालय, 


वैद्यकीय अधिकारी,सा.रु.अलिबाग 


निफाड, नाशिक 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन Beal क्रमांकः पदोन्न-११२१/प्र.क्र.१०७/सेवा-२ 


अ. द्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची | मूळ प्रवर्ग पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 

क्र. पदस्थापना 

(१ (र (३ (8) 

५३ | डॉ. अजय मारूती कांबळे, अ.जा. | वैद्यकीय अधिक्षक, उ.जि.रु.कवठेमहंकाळ, 
वैद्यकीय अधिकारी ग्रामीण रुग्णालय सांगली 
जत,जि. सांगली 

५४ | डॉ. नरेश मोतीराम पाडवी, अ.ज. द्यकीय अधिकारी (भिषक) जि.रु.नंदूरबार 
उपजिल्हा रुग्णालय,नवापुर जि नंदुरबार 

५५ | डॉ. संजय बळीराम वराडे, खुला | वैद्यकीय अधिकारी (भिषक) जि.रु.सातारा 
वैद्यकीय अधिकारी सामान्य रुग्णालय 
औरंगाबाद 

५६ | डॉ. महेश नारायणराव गुढे, अ.जा. । वैद्यकीय अधिक्षक, उप जिल्हा रुग्णालय, 
वैद्यकीय अधिकारी टामा केअर युनिट पुणे अकलुज, सोलापूर 

५७ | डॉ. विक्रमजित रामेवरराव पडोळे, खुला । वैद्यकीय अधिकारी (भिषक) जि. रु., 
वैद्यकीय अधिकारी सामान्य रुग्णालय अलिबाग अहमदनगर 

५८ | डॉ. पांडुरंग केशवराव दोडके, भ.ज.क | वैद्यकीय अधिक्षक, उप जिल्हा रुग्णालय, 
वैद्यकीय अधिकारी ग्रामीण रुग्णालय किल्लारी भोर, पुणे 
लातूर 

५९ | डॉ. राजेश वसंतराव जाधव, खुला | वैद्यकीय अधिक्षक, उप जिल्हा रुग्णालय, 
वैद्यकीय अधिकारी ग्रामीण रुग्णालय शिरोळ गडहिंग्लज, कोल्हापूर 
कोल्हापूर 

६० | डॉ. सचिन विष्णू कदम, खुला | वैद्यकीय अधिक्षक, उप जिल्हा रुग्णालय, 
वैद्यकीय अधिकारी जिल्हा रुग्णालय बुलढाणा बार्शी, सोलापूर 

६१ | डॉ. हितेश लोटन महाले, इमाव | वैद्यकीय अधिकारी (भिषक), सा.रु.मालेगाव, 
वैद्यकीय अधिकारी सामान्य रुग्णालय नाशिक 
मालेगाव 

६२ | डॉ. संजय कृष्णाजी वाघमारे, वैद्यकीय अ.जा. | वैद्यकीय अधिक्षक, उप जिल्हा रुग्णालय, 
अधिकारी, गटअ-, उपजिल्हा रुग्णालय, रामटेक, नागपूर 
कामठी जिनागपूर. 

६३ | डॉ. अशोक रामु राठोड, विजा अ | वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रा.रु., मंद्रुप, सोलापूर 
वैद्यकीय अधिकारी ग्रामीण रुग्णालय 
अक्कलकोट सोलापूर 

६४ | डॉ. बाळासाहेब प्रभाकर मेहेत्रे, इमाव | वैद्यकीय अधिक्षक, स्त्री रुग्णालय, धुळे 


वैद्यकीय अधिकारी ग्रामीण रुग्णालय अकोले 
अहमदनगर 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन Beal क्रमांकः पदोन्न-११२१/प्र.क्र.१०७/सेवा-२ 


अ. द्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची । मूळ प्रवर्ग पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 

क्र पदस्थापना 

(१ Q (३) (8) 

६५ | डॉ. रविंद्र भगवानराव पापडे, अ.जा. । वैद्यकीय अधिक्षक, ve. कर्जत, 
वैद्यकीय अधिकारी सामान्य रुग्णालय अहमदनगर 
उस्मानाबाद 

६६ | डॉ. शशांक शंकरराव वाघमारे, अ.जा. । वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रा.रु. जामखेड, 
वैद्यकीय अधिकारी उपजिल्हा रुग्णालय केज जि.अहमदनगर 
बीड 

६७ | डॉ. राजेंद्र पोपट सावंत, भजब | विशेष कार्य अधिकारी, विभागीय संदर्भ सेवा 
जिल्हा रूग्णालय, नाशिक रुग्णालय, नाशिक 

६८ | डॉ. प्रफुल व्यंकटराव गायकवाड, अ.जा. | वैद्यकीय अधिक्षक, उप जिल्हा रुग्णालय, 
जिल्हा स्त्री रुग्णालय, जालना तळोदा, नंदूरबार 

६९ | डॉ. अभिजीत हणमंत होसमनी, अ.जा. । वैद्यकीय अधिक्षक, उ.रो.रु. औंध, पुणे 
वैद्यकीय अधिकारी शवविःचेदन केंद्र, 
घाटकोपर मुंबई 

७० | डॉ. लक्ष्मीकांत सदाशिव राठोड, इमाव | वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रा.रु. अनसिंग, वाशिम 
वैद्यकीय अधिकारी सामान्य रुग्णालय,वाशिम 

७१ | डॉ. शहेबाज अब्दुल रज्जाक, खुला | वैद्यकीय अधिकारी (शस्त्र) जिल्हा रुग्णालय, 
वैद्यकीय अधिकारी जिल्हा रुग्णालय, परभणी धुळे 

७२ | डॉ. अरविंद सुभाषराव गिराम, खुला । वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रा.रु. मंगळवेढा, 
वैद्यकीय अधिकारी उपजिल्हा रुग्णालय सोलापूर 
पंढरपूर सोलापूर 

७३ | डा. नवनाथ एकनाथ आव्हाड, खुला | वैद्यकीय अधिकारी @re) सा.रु.,मालेगाव, 
वैद्यकीय अधिकारी उपजिल्हा रुग्णालय नाशिक 
पाथर्डी, अहमदनगर 

७४ | डॉ. (श्रीमती) राजश्री गजानन ढवळे, अ.जा. । वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रा.रु. चाकण, पुणे 
वैद्यकीय अधिकारी, 
जिल्हा रुग्णालय, रत्नागिरी 

७५ | डॉ. रविंद्र गोविंदराव भालेराव, विमाप्र । वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रा.रु. नेवासा, 
वैद्यकीय अधिकारी अधत्व नियत्रण पथक अहमदनगर 
लातूर 

७६ | डॉ. सचिन मधुकर वाळुजकर, अ.जा. । वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रा.रु. मेढा (जावळी), 


वैद्यकीय अधिकारी उपजिल्हा रुग्णालय 
पंढरपूर सोलापूर 


सातारा 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन Beal क्रमांकः पदोन्न-११२१/प्र.क्र.१०७/सेवा-२ 


अ. द्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची | मूळ प्रवर्ग पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 

क्र. पदस्थापना 

(१ (र @) (8) 

७७ | ST. किशोर अर्जुनराव लोणकर, इमाव | वैद्यकीय अधिक्षक, स्री रुग्णालय, वाशिम 
वैद्यकीय अधिकारी सामान्य रुग्णालय वाशिम 

७८ | डॉ. प्रदिप मालू वाघ, अ.जा. | वैद्यकीय अधिकारी era विभागीय संदर्भ 
वैद्यकीय अधिकारी जिल्हा रुग्णालय नाशिक सेवा रुग्णालय, नाशिक 

७९ | डॉ. प्रदिप के. इंगोले, विमाप्र । वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रा.रु. इगतपूरी, नाशिक 


वैद्यकीय अधिकारी, उपजिल्हा रुग्णालय, 
मानगाव जि. रायगड 


८० | डॉ. पवन के. राऊत, अ.जा. | वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रा.रु. मनमाड, नाशिक 
वैद्यकीय अधिकारी, सामान्य रुग्णालय, 
गडचिरोली 

८१ | डॉ. रविशेखर यादवराव पाटील, अ.जा. | वैद्यकीय अधिक्षक, स्त्री रुग्णालय, यवतमाळ 
वैद्यकीय अधिकारी ग्रामीण रुग्णालय कळंब 
यवतमाळ 

८२ | डॉ. मंगेश आर. मेंढे, अ.जा. | वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रा.रु. धारणी, अमरावती. 
वैद्यकीय अधिकारी वि.से .सं . रुग्णालय 
अमरावती 

२. सदर पदोन्नती महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील “जिल्हा शल्य चिकित्सक” या 


पदाच्या सेवाप्रवेश नियमातील तरतुदीनुसार देण्यात येत आहे. 


3. मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मधील 
निकालाच्या अधीन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग/१६-ब च्या दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन 
निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. तसेच, दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन 
निर्णय प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आले असून, त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या 
अधीन राहून सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


४. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्याने तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


५. सदर पदोन्नतीने देण्यात आलेली पदस्थापना ही “महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित 
व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसूल विभाग वाटप नियम, २०२१” मधील 
तरतुदीनुसार करण्यात आलेली आहे. 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन Beal क्रमांकः पदोन्न-११२१/प्र.क्र.१०७/सेवा-२ 


६. पदोन्नती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीनंतर पदग्रहण केल्यापासून एक महिन्याच्या आत 
वेतन निश्चितीचा विकल्प द्यावा, असा विकल्प न दिल्यास त्यांची वेतन निश्चिती, महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) 
नियम, १९८१ मधील नियम क्र. ११(१(ए) नुसार पदोन्नतीचा दिनांक विचारात घेऊन करण्यात यावी. 


७. संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांच्या पदोन्नतीनंतरच्या पदस्थापनेवर रुजू होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त 
करण्यात यावे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांना दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी एक महिन्याच्या आत हजर 
होऊन, त्याबाबतचा अहवाल उप सचिव (सेवा-२), सा. आ. विभाग, मंत्रालय, मुंबई व संचालक, आरोग्य 
सेवा(१), मुंबई यांना सादर करावा. पदस्थापना बदलून घेण्यासाठी राजकीय दबाव आणल्यास सदर कृती 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील तरतूदीनुसार शिस्तभंग विषयक कारवाईस पात्र ठरेल. 


é पदोन्नती दिलेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना कार्यमुक्त केल्यानंतर नवीन पदस्थापनेवर विहित मुदतीत 
हजर व्हावे. जे अधिकारी विहित मुदतीत पदोन्नतीच्या पदावर हजर होणार नाहीत ते पदोन्नतीस इच्छुक 
नाहीत असे गृहीत धरुन त्यांची पदोन्नती रद्द करण्यात येईल. तसेच आश्वासीत प्रगती योजनेचा लाभ त्यांना 
देण्यात आला असल्यास तो काढून घेण्यात येईल. तसेच, अधिकाऱ्यांनी पदोन्नती न स्विकारल्यास सामान्य 
प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, दि.१२.०९.२०१६ मधील तरतुदीनुसार कार्यवाही 
करण्यात येईल. या प्रकरणी संबंधीत उपसंचालक, आरोग्य सेवा यानी संबंधीत अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त 
केल्यानंतर नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी वेळीच हजर होतात किंवा नाही याबाबतचा अनुपाळन अहवाल 
विहित कालमर्यादेत शासनास सादर करावा. 


र्‌. सदर झासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०८०११६२९५६४३१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHIVDAS MAHADEO DHULE 
S H | V D A S DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=fd353a6a 1 af02b28757a9a542f2f807ba 


459543ed 1 9dc809f2f1 50cfde4470c9, 
pseudonym=FFAC916764FCC27FA561F44ED9F 
F58B3C8CD943C, 
serialNumber=5523190302520891 1890F585145 


DHULE a 
(BT. म. धुळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


२. मा. उप मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन Beal क्रमांकः पदोन्न-११२१/प्र.क्र.१०७/सेवा-२ 


३. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
४. संचालक, आरोग्य सेवा (9), मुंबई. 

५. संचालक, आरोग्य सेवा (२), पुणे. 

६. अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा (सवी 

७. सह संचालक, आरोग्य सेवा (सवी. 

८. सह संचालक, आरोग्य सेवा (अ. व प्र.) मुंबई 

९. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ (सर्वी 

१०.महाळेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरीक्षा), मुंबई/नागपूर. 
११.महाळेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
१२.जिल्हा हाल्यचिकित्सक, जिल्हा रूग्णालय (सवी. 

१३.वैद्यकीय अधीक्षक, स्त्री रूग्णालय (सवी 

१४.वैद्यकीय अधीक्षक, विभागीय संदर्भ सेवा रूग्णालय, अमरावती / नाशिक 
१५.वैद्यकीय अधीक्षक, प्रादेशिक मनोरूग्णालय (सर्व) 

१६. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 

१७. अपर मुख्य सचिव, सा. आ. विभाग, मंत्रालय यांचे स्विय सहायक 

१८. प्रधान सचिव (२), सा. आ. विभाग, मंत्रालय यांचे स्विय सहायक 
१९.सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१२ व १६-ब, मंत्रालय, मुंबई 
२०.सह सचिव (सेवा-३), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२१. अवर सचिव (सेवा-३), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२२.सर्व संबंधित अधिकारी (संचालक, आरोग्य सेवा (१), मुंबई यांचे मार्फत) 
२३.निवडनस्ती सेवा-२ 


पृष्ठ १० पैकी १० 


